मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना 
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या ADB टप्पा २ 
अंतर्गत, नागपूर जिल्ह्यातील पुलांच्या कामांना 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः मुग्रायोी-२०२१/प्र.क्र.१६९/बांधकाम-४ 
५ वा मजला, बांधकाम भवन, 24 मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख : २४ जून, २०२१ 


वाचा: 

१. शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, 
दिनांक २८.१०.२०१५ 

२. शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.८/पंरा-७, 
दिनांक ११.१२.२०१५ 

३. शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःग्रासयो-२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, 
दिनांक २५.१०.२०१८ 

४. शासन पत्र, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२०/प्र.क्र.१८९/बांध-४, 
दिनांक २३.०४.२०२० 

५. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे यांचे पत्र : मु.अ./प्रमंग्रासयो/३८१/२०२१, 
दिनांक ०१.०३.२०२१. 

६. शासन निर्णय, समक्रमांकः दिनांक ०६.०४.२०२१ 

७. अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, नागपूर विभाग, 
नागपूर यांचे पत्र : ८२८/अअना/प्रमंग्रासयो/तांत्रिक/२०२१, दिनांक ११.०६.२०२१. 


शासन शुद्धिपत्रक : 

ग्राम विकास विभागाच्या उपरोक्‍त वाचा मधील अनुक्रमांक ६ येथील दिनांक ०६ 
एप्रिल, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या ADB टप्पा २ अंतर्गत, 
नागपूर जिल्ह्यातील पुलांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


०२. सदर शासन निर्णयाच्या परिच्छेद क्रमांक १ मधील तक्त्यातील अनुक्रमांक ३ येथे 
नमुद हिंगणा तालुक्‍यातील पॅ.क्र.1)8-९५७- BR-03 मधील ॥॥--७ ते किन्ही रस्ता सा.क्रं ०/०५० 
व ०/२७० येथे पुलाचे बांधकाम करणे या कामाची स्तंभ क्रमांक ५ मध्ये नमुद लांबी 
१०५.२० मी. 
याऐवजी 
१२५.०० मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६९/बांधकाम-४ 


व एकुण पुलांची स्तंभ क्रमांक ५ मध्ये नमुद लांबी 
203.20 मी. 
याऐवजी 
२२३.०० मी. 
अशी वाचण्यात यावी. 


सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०६२४१४३६४५५२२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN DEVICHAND JAIN 
Pp R AV | N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e86ac5658c4f446f46a56052bf048257ffe4ea0907 
8de9d556ae5babe8adc8b1, 
D FV | C H A N D pseudonym=37D9D56800E3803E7F4DEAA21F9F7FAB71 
ee AF6EECE7C1D432D3119135BE703BF6 
J Al N OR Teaco ey cn=PRAVIN 
Date: 2021.06.24 15:01:31 +05'30' 
(प्रविण जैन) 
वित्तीय नियंत्रक तथा उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
2) अ.मु.स.(ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
8) खाजगीसचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय, मुंबई-३२. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर. 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर. 
मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), नागपूर विभाग, नागपूर. 
) वित्तीय नियंत्रक, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, बांधकाम भवन, मुंबई. 
) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर. 

) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, नागपूर. 
१३) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, नागपूर. 
) 

) 
) 


) 
) 
) 
) 
) जिल्हाधिकारी, नागपूर. 
) 
) 
) 
) 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे. 
निवड नस्ती, कार्यासन बांधकाम-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


